नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना 
(गट-अ /राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजींची 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२९/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२०/२०७३/प्र.क्र.१२१/नवि-२७, 
दि.१९.१०.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 

संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१९.१०.२०२० रोजीच्या झासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संचालक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदी विचारात घेता, प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे. 
२. आता, उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० 
रोजींची स्थित दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”, व 


परिशिष्ट “ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजींची तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या मा.उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 
दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. तसेच, उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल 
होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता सूच्यांबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने शासनाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२९/नवि-२७ 
निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही म्हणणे नाही असे 


समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


च्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२०११२६११३८५६९४२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
Date: 2020.11.26 15:47:07 4-05'30' 


सहपत्र:- परिशिष्टट-अव ब (विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना यांना 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 
४. निवडनस्ती (नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६२०/प्र.क्र.२२९/नवि-२७, दि.२६.१९.२०२० सोबतचे परिशिष्ट-"अ" 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापने 


उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 


अ. क्र. | ज्येष्ठता | व खात्यात प्रवेश युक्‍ती दिनांक युक्‍त ज्येष्ठता दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक (DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYY) मार्ग (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


सुजाता इ.मा.व. २४/०९/१९६० ०१/०६/१९८२ १०/०६/२०११ १०/०६/२०११ ), एम.टेक ३०/०९/२०१८ |दि.३०.०९.२०१८ 
ळे ace ८ ४0000: niall a 
सुलेखा बबन इ.मा.व. २०/०३/१९६९ ०९/०७/१९९९ २०/०९/२०१९ २०/०९/२०१९ २१/०३/२०२७ 
डि =——— ee eee ema वैती ची वि 
शरद रणदिवे २९/१०/१९६२ २८/११/१९८४ २०/०९/२०१९ २०/०९/२०१९ २१/१०/२०२१ 
eee | “| ee ee 


श्री.मधुकर यशवंत देवडे भ.ज.(क) | १८/०४/१९६२ । ०९/०५/१९८३ २०/०९/२०१९ | सरळसेबा | २०/०९/२०१९ प ३०/०४/२०२० 
(सिव्हिल), एम.ई. (टि 


‘| fod _ _ शि शि त्् “ बाग 
श्री.अभिराज गजानन गिरकर ०५/०५/१९६४ | २६/०२/१९८६ २०/०९/२०१९ (| २०/०९/२०१९ |बौ.ई.(सिव्हिल), एम. ३१/०५/२०२२ a 
श्री. २०/०७/१९६३ ०१/०१/१९९१ २०/०९/२०१९ शि २०/०९/२०१९ |बौ.ई.(सि एम. ३१/०७/२०२१ शिक 
श्र ८ | श्री.प्रकाश रामचंद्र ठाकूर अ.ज. २६/०२/१९६७ । १२/०१/१९८७ ०२/०२/२०१५ गं ०२/०२/२०१५ ।डी.सो.ई., बी.ई. २८/०२/२०२५ 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 
अण्ड सी.सी. 
९ ९ [ata अ.जा. ०१/०८/१९६१ | ०१/०८/१९८१ ०२/०२/२०१५ शि ०२/०२/२०१५ ।डी.सो.ई., बी.ई. ३१/०७/२०१९ 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 
अँण्ड सी.सी. 


४० | to श्रीशिवराज गुरुपादप्पा खुला | ०५/०६/१९६२ | १०/०५/१९८२ | ०२/०२/२०१५ (ied ०२/०२/२०१५. | बी.ई. (सिव्हिल), DIT, | २०/०६/२०२० 
पाटील एम.ई. (सिव्हिल) 


DDTP2019 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 1 


जन्मतारीख खात्यात प्रवेश । नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अर्हता 


(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक । (DD/MM/YYYY) मार्ग (DD/MM/YYYY) 
(DD/MM/YYYY) 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
(DD/MM/YYYY) 


११ संजय शांताराम २८/०६/१९६३ | १०/०६/१९८५ | ०२/०२/२०१५ ०२/०२/२०१५ ३०/०६/२०२१ 
(सिव्हिल) 


१२ सुनिल पुंडलिक मरळे | भ.ज.(क) | २३/०५/१९७० | १८/०८/१९९४ | ०२/०२/२०१५ ०२/०२/२०१५ AL. (सिव्हिल) 
एम.टेक. (टी. अँण्ड 
सी.पी.) 

१३ १३ | SALSA नामदेव लोंढे अ.जा. ०१/०६/१९६२ १२/१२/१९८९ ०२/०२/२०१५ | ०२/०२/२०१५ ALS. (सिव्हिल), 
एम.टेक. (टी. अँण्ड 
सी.पी.) 


१४ | १४ । श्री.संजय बाळकृष्ण स खुला १२/०७/१९६३ | ०२/०६/१९८६ | ०६/०२/२०१७ णं ०५/०१/२०१७ ।बो.ई. (सिव्हिल), 
एम.टेक. (टी. अँण्ड 
सी.पी.) 

१५ १५ | श्रो.जितेंद्र लक्ष्मण भोपळे इ.मा.ब. | ०९/०६/१९७० ११/१०/१९९३ ०५/०१/२०१७ ~ ०५/०१/२०१७ |बी.ई. (सिव्हिल), 
एल.एल.बी., 
एल.एल.एम., 
आयटीपीआय (२००३) 


२४/०१/१९६६ २३/०९/१९९६ १०/०१/२०१७ ian १०/०१/२०१७ ।एम.टेक., एल.एल.बी. ३१/०१/२०२४ | 


१७ १७ । श्री.दिगंबर माधव मेहेर इ.मा.ब. २१/०८/१९६३ | ०४/०३/१९८६ | ०५/०४/२०१७ शि ०५/०४/२०१७ ।बो.ई. (सि ; 
ए.एम.आय.ई., 
जी.ई.सी.टी. 


— m7 
_ शिक 
शि a 


त धि 
— i» 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.26 15:47:57 +05'30' 


( विजय चोधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


DDTP2019 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 


ण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेव 
धकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता स॒ 


a 


ज्येष्ठता नांब प्रवर्ग जन्मतारीख खात्यात प्रवेश नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अहेता सेवानिवृत्तोचा अभिप्राय 
क्रमांक (DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYyY) मार्ग (DD/MM/YYYY) दिनांक 

| ७ | a | ९९ | 
१ श्रीमती सुलेखा बबन इ.मा.ब. | ३०/०३/१९६९ । ०९/०७/१९९९ । २०/०९/२०१९ | पदोन्नती । २०/०९/२०१९ |बी.ई.(सिव्हिल), ३१/०३/२०२७ |दि.२०.०९.२०१९ 

7 बैजापूरकर ए.आय.टी.पी. रोजीच्या आदेशान्वये 


सह संचालक, नग र 
रचना पदावर पदोन्नत. 


asd 


3 ३ [stage यशवंत देवडे भ.ज.(क) | १८/०४/१९६२ | ०९/०५/१९८३ | २०/०९/२०१९ | सरळसेवा | २०/०९/२०१९ |डी.सी.इ., TTS. ३०/०४/२०२० |।दि.२०.०९.२०१९ 
(सिव्हिल), एम.ई. (टि रोजीच्या आदेशान्वये 
अँन्ड सी.पी.) सह संचालक, नगर 

रचना पदावर पदोन्नत. 


री ४ | श्री.मोहम्मद रजा खान अ. ०५/०१/१९६८ ०९/११/२०१२ ०९/११/२०१२ | सरळसेवा | ०९/११/२०१२ ।मास्टर डिग्री प्लॉनिंग, ३१/०१/२०२६ 
डी.आर्किटेक्चरल असि., 


२ २  ।श्री.शरद धर्मराज रणदिवे अ.जा. २९/१०/१९६३ २८/११/१९८४ २०/०९/२०१९ पदोन्नती । २०/०९/२०१९ ।बो.ई.(सिव्हिल), एम.ई. ३१/९०/२०२१ ।दि.२०.०९.२०१९ 
(सिव्हिल) रोजीच्या आदेशान्वये 
सह संचालक, नग र 
रचना पदावर पदोन्नत. 


DDTP2020 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 1 


जन्मतारीख खात्यात प्रवेश | नियुक्‍ती दिनांक ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अर्हता सेवानिवृत्तीचा 
(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYyY) (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


ees ee ee ee 0 ण 


pe | १३ 
इ.मा.ब. | ०५/०५/१९६४ | २६/०२/१९८६ २०/०९/२०१९ । पदोन्नती | २०/०९/२०१९ ।बो.ई.(सिव्हिल), एम.टेक | ३१/०५/२०२२ ।दि.२०.०९.२०१९ 
(टी अन्ड सी.पी.) रोजीच्या आदेशान्वये 
सह संचालक, नग र 
रचना पदावर पदोन्नत. 
श्री.विजयकुमार राम भ.ज.(ब) | २०/०७/१९६३ । ०१/०१/१९९१ २०/०९/२०१९ | पदोन्नती । २०/०९/२०१९ ।बोी.ई.(सिव्हिल), एम.टेक | ३१/०७/२०२१ ।दि.२०.०९.२०१९ 
गोस्वामी (टी अन्ड सी.पी.) रोजीच्या आदेशान्वये 
सह संचालक, नगर 
रचना पदावर पदोन्नत. 


श्री.प्रकाश रामचंद्र ठाकूर अ.ज. २६/०२/१९६७ । १२/०१/१९८७ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती २/०२/२०१५ |डी.सो.इ., AE. २८/०२/२०२५ 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 
अँण्ड सी.सी. 
श्रीमती विजया दीपक जाधब | अ.जा. ०१/०८/१९६१ ०१/०८/१९८१ ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती । ०२/०२/२०१५ |डी.सो.इ., TLE. ३१/०७/२०१९ |दि.३१.०७.२०१९ रोजी 
eee धी शीय : ताच 
अँण्ड सी.सी. 


९ ९  ।श्री.शिवराज गुरुपादप्पा खुला ०५/०६/१९६२ । १०/०५/१९८२ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नतो २/०२/२०१५ SLE. (सिव्हिल), DIT, ३०/०६/२०२० |दि.३०.०६.२०२० रोजी 
पाटील एम.ई. (सिव्हिल) सेवानिवृत्त 


१० १० श्री.संजय शांताराम बाणाईंत | खुला २८/०६/१९६३ । १०/०६/१९८५ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ |बो.ईइ. (सिव्हिल), TS, ३०/०६/२०२१ |दि.२६.१०.२०२० 
रोजीच्या आदेशान्वये 
सह संचालक, नग र 
रचना पदावर पदोन्नत. 


DDTP2020 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 2 


जन्मतारीख खात्यात प्रवेश | नियुक्‍ती दिनांक ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अर्हता सेवानिवृत्तीचा 
(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


१. Se em a a |e ee | शिकत ee 
११ ११ श्री.सुनिल पुंडिलक मरळे । भ.ज.(क) | २३/०५/१९७० | १८/०८/१९९४ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ |बो.ई. (सिव्हिल), ३१/०५/२०२८ |दि.२६.१०.२०२० 
एम.टेक. (टी. अँण्ड रोजीच्या आदेशान्वये 


सी.पी.) सह संचालक, नगर 
रचना पदावर पदोन्नत. 


अ.जा. ०१/०६/१९६२ १२/१२/१९८९ ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती । ०२/०२/२०१५ ।बी.इ. (सिव्हिल), ३१/०५/२०२० |दि.३१.०५.२०२० रोजी 
एम.टेक. (टी. अण्ड सेवानिवृत्त. 
सी.पी.) 
श्री.संजय बाळकृष्ण सावजी | खुला १२/०७/१९६३ | ०२/०६/१९८६ | ०६/०२/२०१७ | पदोन्नती | ०५/०१/२०१७ |बो.ई. (सिव्हिल), ३१/०७/२०२१ |दि.०२.०९.२०२० 
em, (टी. ऑँ (म.नं.) पासून 
.पी. स्वेच्छासेवानिवृत्त. 


MATAR लक्ष्मण भोपळे इ.मा.ब. | ०९/०६/१९७० ११/१०/१९९३ ०५/०१/२०१७ | पदोन्नती | ०५/०१/२०१७ |बो.ई. (सिव्हिल), ३०/०६/२०२८ |दि.२६.१०.२०२० 
एल.एल.बी., रोजीच्या आदेशान्वये 
एल.एल.एम., सह संचालक, नगर 
आयटीपीआय (२००३) रचना पदावर पदोन्नत. 

श्री.राजेंद्र दामोदरराव लांडे | इ.मा.ब. | २४/०१/१९६६ । २३/०९/१९९६ | १०/०१/२०१७ | पदोन्नती | १०/०१/२०१७ |एम.टेक., एल.एल.बी. ३१/०१/२०२४ ।दि.२६.१०.२०२० 

रोजीच्या आदेशान्वये 
सह संचालक, नगर 
रचना पदावर पदोन्नत. 


श्री.दिगंबर माधव मेहेर इ.मा.ब. । २१/०८/१९६३ | ०४/०३/१९८६ | ०५/०४/२०१७ ०५/०४/२०१७ |बो.ई. (सिव्हिल), ३१/०८/२०२१ 
ए.एम.आय.ई., 
जी.ई.सी.टी. 


उप संचाळक, नगर रचना (गट-अ, त्रित) या दि.०१.०१.२०२० रोजी ये करण्यात येणारी 


cS = ry 3 
२५/०७/१९७१ । ०१/०२/१९९७ ११/०३/२०१९ ११/०३/२०१९ |बी.ई. (सिव्हिल), TASH. | ३१/०७/२०२९ | 


श्री.उत्तरेश्‍्वर नामदेव लोंढे 


DDTP2020 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 3 


जन्मतारीख खात्यात प्रवेश | नियुक्‍ती दिनांक | नियु ज्येष्ठता दिनांक शैक्षणिक अर्हता सेवानिवृत्तीचा 
(DD/MM/YYYY) | केल्याचा दिनांक | (DD/MM/Yyyy) (DD/MM/YYYY) दिनांक 
(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 


उप सचालक, नगर रचना (गट-अ 


श्रीमती सुजाता दिलीप कडू | SAS. २४/०९/१९६० । ०१/०६/१९८३ १०/०६/२०११ । पदोन्नती | १०/०६/२०११ |बौ.ई.(आचे), एम.टेक ३०/०९/२०१८ |दि.३०.०९.२०१८ रोजी 
(२०१९) सेवानिवृत्त 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.11.26 15:48:43 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


DDTP2020 G:\Upload\26.11.2020\DDTP_Seniority List_01012019 to 01012020 4 


